Reg. No. NP CITY/236/2018-20 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक १] गुरुवार, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ [पृष्ठे १३, किंमत : रुपये ६२.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अ-अमरावती विभागीय पुरवणी 


(भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 
भाग १-अ असा.) (अ. वि. पु.) म. शा.रा.,अ.क्र.१. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





मा. राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र. ६-अ.का-६, दिनांक २३ डिसेंबर २०२० व राज्य 
निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्रमांक रानिआ/नप-२०२०/प्र.क्र. १-अ/का-६, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) (यापुढे “सदर 
अधिनियम” म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) नुसार अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
धारणी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्‍चित करण्याचे व ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक-कक्ष-२०-नपाप्र-निवडणूक- 
क.प्र.-आस्था-कावि-५६४-२०२१, दिनांक १ जानेवारी २०२१ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) च्या कलम १० पोट-कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्‍चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत 
क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वकष विचार करून मी, शैलेश नवाल, 
अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोकक्‍्त आदेश 
देत आहे. 
































आदेश 
क्रमांक कक्ष-२०-नपाप्र-निवडणूक-क .प्र.-आस्था-कावि-७७-२०२१.--- 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४० वा) चे कलम ९ पोट-कलम (२) 
अन्वये प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन, अमरावती यांनी केलेल्या क्रमांक प्रादे. संचालक (नपाप्र)-न.प.सदस्य संख्या-अका-कावि-१५८- 
२०२०, दिनांक ३१ जुलै २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी धारणी नगर पंचायत बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व नागरीकांच्या मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून यांच्यासाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या आहेत. 














(१) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या. .. .. .. १७ 
(२) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. 
(अ) अनुसूवित जाती .. .. .. ०२ 
(ब) अनुसूवित जमाती .. .. .. ०४ 
(क) नागरीकांचा मागासवर्ग a . . , . ०५ 


अ-एक-अ-१ (१७१२), (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/ माघ १, शके १९४२ 





(३) स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून) 








(४) उपरोक्त क्रमांक (३) पैकी वरील क्रमांक (२) अ, ब व क येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 


व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांसाठी संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 


(अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 





(क) नागरीकांचा मागासवर्ग 





(५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 





[अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा] 





oF 
02 


०३ 
०३ 


२. त्याअर्थी, आता, मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-नप-२०२०-प्र.क्र. १-अ-का-६, दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे 
कलम १० पोट-कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, शैलेश नवाल, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर 
पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रमाणात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत 
असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 














नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 





३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 


प्रभाग 
क्रमांक 


(१) 
१ 
लोकसंख्या -९७५ 
अनु. जाती-१८६ 
अनु. जमाती-३६० 


२ 
लोकसंख्या -९४४ 
अनु. जाती-१८७ 
अनु. जमाती-३५० 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 


(३) 
स्थळ- दिवानी न्यायालय, पाण्याची टाकी, एस. डी. ओ. ऑफिस, 
सर्किट हाऊस. 





उत्तर- गेन्दाबाई पटोरकर यांचे घरापासून दिवाणी न्यायालयाच्या 
पूर्वेकडील बाजूने तलई रस्त्यापर्यंत. 








पूर्ब- तलई रस्त्याने दिवाणी न्यायलयाकडून तलई रोडने खिश्चन 
बंगला जवळील अमरावती-बु-हानपूर रस्त्यापर्यंत. 








दक्षिण- अमरावती-बु-हानपूर रस्त्यावरील खिश्चन बंगल्यापासून 
पश्‍चिमेस मुख्य रस्त्याने पोलीस स्टेशनच्या पश्‍चिमेकडील 
बाजूपर्यंत. 

पश्‍चिम- पोलीस स्टेशनच्या पश्‍चिमेकडील बाजूपासून पुढे पाण्याच्या 
टाकीपासून ते उपजिल्हा रुग्णालयाच्या भिंतीजवळून, गेन्दाबाई 
पटोरकर यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉक रस्त्याने. 





स्थळ- फॉरेस्ट डेपो, गजानन मंदिर, आदिवासी गेस्ट हाऊस, प्रकल्प 
कार्यालय. 





उत्तर- अमरावती-बु-हाणपूर मार्गावरील श्री. उमेशसावरकर यांचे 
घरापासून पूर्वेस गजानन महाराज मंदिर पर्यंत जाणारा फॉरेस्ट 
डेपोपर्यंतचा भाग. 


आरक्षणाची स्थिती 
किंवा जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु. जाती/अनु. जमाती 

नागरीकांच्या मागासवर्गासाठी व 

स्त्रियांसाठी (अनु. जाती/ 
अनु. जमाती/नागरिकांचा मागास 

वर्ग स्त्रियांसाठी धरुन) 

(8) 
अनुसूचित जाती महिला 


अनुसूचित जाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/ माघ १, शके १९४२ 





(9) 


3 
लोकसंख्या -८५८ 
अनु. जाती-९३ 
अनु. जमाती-१६१ 


४ 
लोकसंख्या -१०३० 
अनु. जाती-२११ 
अनु. जमाती-३३० 


4 
लोकसंख्या -९६२ 
अनु. जाती-२०८ 
अनु. जमाती-३७६ 


अनुसूची--चालू 
(3) 
yd- गजानन महाराज मंदिर ते दक्षिणेकडील फॉरेस्ट डेपोचा भाग . 
दक्षिण- फॉरेस्ट डेपो ते किड्स केयर कॉन्वेंटपर्यंत. 
पश्‍चिम-किड्‌्स केयर कॉन्वेंट पासून ते स्वामी समर्थघर ते पुढे 
कच्या रस्त्याने दिलीप हिरोळे यांचे घरापासून पुढे शासकीय 


जागा तहसील निवासस्थानाच्या बाजूने उमेश सावरकर यांचे 
gored. 








स्थळ- आदिवासी मुलींचे वस्तीगृह, राधाकृष्ण मंदिर, कस्तुरबा गांधी 
शाळा. 








उत्तर- डॉ. जिराफे यांचे निवासस्थानापासून जिल्हापरिषद मुलींची 
शाळा ते पूर्वेस अमरावती-बु-हानपूर मुख्य रस्त्याने प्रकल्प 
अधिकारी यांचे निवास स्थानपर्यंत. 








पूर्व- प्रकल्प अधिकारी यांचे निवासस्थानापासून तहसील निवासस्थाने 
ते पश्‍चिमेकडील शासनाची खुली जागा ते पुढे दिलीप हिरोळे 
यांचे घर ते कच्या रस्त्याने कॉन्वेंटपर्यंत. 

दक्षिण- कॉन्वेंट पासून अनिल मालवीय यांचे ले-आऊट ते 
डॉ. जिराफे यांचे घराच्या पश्‍चिमेकडील भाग. 








पश्‍चिम-डॉ. जिराफे यांचे घरापासून ते उत्तर भागाने जिल्हा परिषद 
मुलींची शाळेपर्यंत. 


स्थळ- तहसीलदार निवासस्थान, विद्युत डी. पी. पाण्याच्या टाकीचा 
मागील 





उत्तर- सुखराम ठाकरे यांचे कच्चे घरापासून दक्षिणेस सिताराम 
लाठे यांचे घर ते पुढे पूर्वेस सुभाष मेघुलाल उईके यांचे 
घरापर्यंत कॉन्क्रीट रस्त्याने. 





पूर्व- सुभाष मेघुलाल उईके यांचे घरापासून श्री. संतोष बैस तसेच 
राजकुमार मोहोड यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग ब्लॉकरस्त्याने. 








दक्षिण- सुभाष मेघुलाल उईके यांचे घरापासून श्री. संतोष बैस 
तसेच राजकुमार मोहोड यांचे घरापर्यंत पेव्हिंग व्लॉकरस्त्याने. 


पश्‍चिम-नगर पंचायत गावठाण रस्त्याने, उत्तरेस ओमजी किराणापासून 
पुढे सीताराम लाठे यांचे घर ते सुखराम ठाकरे यांचे घरापर्यंत 
कच्च्या रस्त्याने. 


स्थळ- पोलीस स्टेशनचा मागील भाग, सार्वजनिक विहीर, अंगणवाडी. 


उत्तर- दिनेश मालवीय यांच्या शेत सर्वे नं. ०४ पासून पूर्वेस लक्ष्मीबाई 
घन यांच्याघरापर्यंतचा भाग. 





पूर्व- लक्ष्मीबाई घन यांच्याघरापासून ते विलास खंडारे यांच्या 
घरापर्यंतचा भाग. 


दक्षिण- विलास खंडारे ते राजू गुंटू यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 





पश्‍चिम-राजू गुंठू ते दिनेश मालवीय यांच्या शेतापर्यंतचा भाग (हकीम 
ड्रायवर ते गायकवाड मिस्त्री ते विडल रुख्मिणी मंदिरपर्यंत). 


(8) 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


अनुसूचित जमाती महिला 


अनुसूवित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/ माघ १, शके १९४२ 





(9) 

& 
लोकसंख्या -१२३१ 
अनु. जाती-७६ 
अनु. जमाती-४२१ 


9 
लोकसंख्या -१११८ 
अनु. जाती-४८ 
अनु. जमाती-४८४ 


é 
लोकसंख्या -७४८ 
अनु. जाती-२४ 
अनु. जमाती-१७६ 


(2) 


अनुसूची--चालू 
(3) 
स्थळ- जुना कॉलेज, अंगणवाडी, पोस्ट ऑफिस चा मागील 
भाग. 
उत्तर- जगदीश मुरले यांचे घरापासून पूर्वेकडे वर्तुळ अधिकारी 


यांचे घरापर्यंत. 


पूर्वब- वर्तुळ अधिकारी यांचे घरापासून दक्षिणेस पोस्ट ऑफिसपर्यंत. 








दक्षिण- पोस्ट ऑफिस कडून विजय बनसोड यांचे घरापर्यंत. 





पश्‍चिम-विजय बनसोड यांचे घरापासून ते गुलाम मुर्तुजा यांचे 
घरापर्यंत ते पुढे जगदीश मुरले यांचे घराचा उत्तर बाजूपर्यंत. 


स्थळ- जयस्तंभचा बाजूचा भाग, अंगणवाडी. 





उत्तर- सुभाष कोचलकर यांचे घरापासून पूर्वेस बन्सीलाल 





भिलावेकर यांचे घरापर्यंत जयस्तंभचा भाग. 





yd- बन्सीलाल भिलावेकर यांचे घरापासून ते मोहन परिहार 


यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 





दक्षिण- मोहन परिहार यांचे घरापासून ते अशोक मालवीय व 
पुढे अन्वर सत्तार यांचा घरापर्यंतचा भाग. 

पश्‍चिम-अन्वर सत्तार यांचे घरापासून ते पुढे रवी पटेल यांचे घर 
ते सुभाष कोचलकर यांचे घरापर्यंतचा भाग. 

स्थळ- विंधन विहीर, गोडाऊन, जुने आय. टी. आय. डाबरचा 
भाग. 

उत्तर- मन्सूर खा जहूर खा यांचे घराजवळील कच्यारस्त्याने 
अल्फ्रेड वाघमारे यांचे घरापर्यंत. 


अजितसिह 


पूर्ब- अल्फ्रेड वाघमारे यांचे घरापासून ते अजितसिंह पवार 





कंत्राटदार ते शरफु शेख नवाब यांचे घरापर्यंत ते पुढे 
सज्जो बी शेख हुसैन यांचे घर ते अमीन शेठ यांचे 
गोडाऊनपर्यंत. 

दक्षिण- अमीन शेठ यांचे गोडाऊन ते पश्‍चिमेस खारवे यांचे 
शेतापर्यंत भाग. 

पश्‍चिम-खारवे यांचे शेत सर्वे नं. २०३ ते हारुनगुलाम रसूल ते 
सार्वजनिक विन्धन विहीर ते मन्सून खा जहूर खा यांचे 


घरापर्यंत. 


(8) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/ माघ १, शके १९४२ 





(9) 

९ 
लोकसंख्या -९८६ 
अनु. जाती-१०७ 
अनु. जमाती-१६१ 


१० 
लोकसंख्या -७८७ 
अनु. जाती-११ 
अनु. जमाती-५२ 


११ 
लोकसंख्या -७४१ 
अनु. जाती-४९ 
अनु. जमाती-१०२ 


अ.-एक-अ-२ (१७१२). 


अनुसूची--चालू 
(3) 


स्थळ- टिंग-या रोड, इदगाह मस्जिद, पेट्रोल पंप, मधुबन हॉटेल. 








उत्तर- टिंग-या रोड वरील शालीकराम मेटकर यांचे घरापासून पूर्वेस 


मनोहर चौकशे यांचे घरापर्यंत बीटी रस्त्यापर्यंतचा भाग. 


पूर्व- मनोहर चौकशे यांचे घरापासून दक्षिणेस अमरावती-बु-हानपूर 





रस्त्यावर पेट्रोलपंप, मधुबन हॉटेल दक्षिणेस हनुमान प्रसाद 


गुप्ता यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 





दक्षिण- अमरावती-बु-हानपूर रस्त्यावरील कच्या रस्ता रामप्रसाद 


गुप्ता यांची खाली जागा पुढे हकीममुल्लाजी यांचे घर न. प. 





ची नाली जवळील तुकाराम कचोडेकर ते उत्तरेस सुरेश 
जवंजाळ यांचे घर व खुली. 


पश्‍चिम-शेत सर्व्हे नं. १८४ मध्ये मागील नाल्यापासून टिंग-या 





रोडच्यापासून उत्तरेस शालीकराम मेटकर यांचे घराजवळ 
डामर रोड विंधन विहीरपर्यंत. 





स्थळ- दयाराम चौक समोरचा भाग, मालवीय गेस्ट हाऊस. 


उत्तर- वासुदेव मालवीय ते पूर्वेस पंडित धनेवार यांच्या घरापर्यंतचा 


भाग. 


पूर्व- पंडित धनेवार यांच्या घरापासून ते दक्षिणेस जे. के. वॉच 


दुकानापर्यंतचा भाग. 


दक्षिण- जे. के. वॉच दुकान ते पश्‍चिमेस भवानी कपडयाचे दुकानापर्यंत 





पश्‍चिम-भवानी कपड्याचे दुकानापासून ते पुढे वासुदेव मालवीय 
यांचे घरापर्यंतचा भाग. 

स्थळ- संतोषी मंदिर जवळील भाग, महाराष्ट्र बँक, भारतीय स्टेट 
बँक. 

उत्तर- शरफुद्दिन (जमदार) ते पूर्वस विनोद चव्हाण (राधाकृष्ण ले- 


आऊट सर्व्हे नं. ८५) पर्यंतचा भाग. 





पूर्व- विनोद चव्हाण (राधाकृष्ण ले-आऊट सर्व्हे नं. ८५) पासून 
दक्षिणेस किशोर महाजन यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 

दक्षिण- किशोर महाजन यांच्या घरापासून पश्‍चिमेस रज्जाक डोसानी 
यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 

पश्‍चिम-शरफुद्दिन (जमदार) ते पूर्वेस विनोद चव्हाण (राधाकृष्ण ले- 


आऊट सर्व्हे नं.८५) पर्यंतचा भाग. 


(४) 
सर्वसाधारण 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


सर्वसाधारण महिला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/ माघ १, शके १९४२ 





(9) 


१२ 
लोकसंख्या -१०४८ 
अनु. जाती-३८ 
अनु. जमाती-२९६ 


१३ 
लोकसंख्या -६१९ 
अनु. जाती-१६ 
अनु. जमाती-१० 


१४ 
लोकसंख्या -१०४८ 
अनु. जाती-१३६ 
अनु. जमाती-४२ 


(2) 


अनुसूची--चालू 
(3) 
स्थळ- बॅप्टीश चर्च, कालीन्का माता मंदीर, मुल्लाजी मज्जीद, जुने 
दारुबंदी कार्यालय. 





उत्तर- अमरावती-बु-हानपूर रस्त्यावरील चर्च ते पूर्वेस शेत सर्वे नं. 
९१ पासून सीताराम नगरी पर्यंतचा भाग. 


yd- शेत सर्वे नं. ९१ पासून ते दक्षिणेस ते शकुरमौलाना यांच्या 
शेत सर्वे नं. ६२ पर्यंतचा भाग. 





दक्षिण- शेत सर्वे नं. ६२ पासून ते कालीन्का माता मंदिराजवळील 
सार्वजनिक नळापर्यंत. 





पश्‍चिम-कालीन्का माता मंदिराजवळील सार्वजनिक नळापासून ते 
अमिनाबाई शेख मन्नान यांचे घर ते खलील भाई यांचे 
घरापर्यंत ते पुढे अमरावती-बु-हानपूर रस्त्यावरील चर्चपर्यंत. 


(8) 


अनुसूचित जमाती महिला 





स्थळ- सर्वे क्र. १२६, मेळघाट टॉकीज, बाजार भाग, राम मंदिर. 





उत्तर- सुधाकर पकडे यांच्या दुकानापासून ते पूर्वेस शब्बीर मुल्लाजी 
यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 

yd- शब्बीर मुल्लाजी यांचे घर ते दक्षिणेस जिकर अब्दुल मजीद 
यांच्या घरापर्यंतचा भाग 

दक्षिण-जिकर अब्दुल मजीद यांचे घर ते पश्‍चिमेस अशोक चावला 
यांच्या दुकानापर्यंतचा भाग. 





पश्‍चिम-अशोक चावला यांच्या दुकानापासून उत्तरेस सुधाकर पकडे 
यांच्या दुकानापर्यंत. 





स्थळ- बिग बाजार, बर्फाचा कारखाना, दारूल उलुम मदरसा. 





उत्तर- शेख फारूक यांचे स्वतंत्र घरापासून ते गफ्फार कच्छी यांचे 





कॉन्कीट रोड वरील घरापर्यंतचा कच्चा रस्त्याने सुनील 
मोरे, दिलीप सेमलकर, सुरेश नागले, अमान खान ते हमीद 
उल्ला यांचे पूर्वेस वडतकर लॉज अमरावती-बु-हानपूर रोड. 





पूर्ब- अमरावती-बु-हानपूर रोड ते वडतकर लॉज पासून दक्षिणेस 
आबिद हुसैन यांचे शेत सर्वे क्र. १८३ चा भाग व अप्पा 
पाटील यांचे हॉटेल. 


दक्षिण-आबिद हुसैन यांचे शेत सर्वे क्र. १८३ चा भाग व अप्पा 





पाटील यांचे हॉटेलपासून शेख फारूख यांचे स्वतंत्र घरापर्यंतचा 
भाग. 


पश्‍चिम-दक्षिणेस आबिद हुसैन यांचे शेत सर्वे क्र. १८३ चा भाग व 
अप्पा पाटील यांचे पासून शेत सर्वे क्र. १६८ चा भाग ते 
शेख फारूख यांचे घरापर्यंत. 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


सर्वसाधारण महिला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/ माघ १, शके १९४२ 





(9) 


१५ 
लोकसंख्या -१०८९ 
अनु. जाती-९८ 
अनु. जमाती-६४ 


१६ 
लोकसंख्या -७७० 
अनु. जाती-३३ 
अनु. जमाती-२१ 


१७ 
लोकसंख्या -८०७ 
अनु. जाती-१६ 
अनु. जमाती-८७ 


अमरावती : 


दिनांक २० जानेवारी २०२१. 


(2) 


अनुसूची--चालू 
(3) 


स्थळ- भवानी बारचा मागील भाग, दुबई मोहोल्ला, कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती. 





उत्तर- भवानी बार ते पूर्वेस मुस्लीम कब्रस्थान, मधवा नाला पर्यंतचा 
भाग. 

पूर्व- मुस्लीम कब्रस्थानपासून ते दक्षिणेस शेत सर्वे नं. १८८ (मधवा 
नाला) पर्यंतचा भाग. 

दक्षिण-शेत सर्वे नं. १८८ (मधवा नाला) ते पश्‍चिमेस कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती गोडाउन. 





पश्‍चिम-कृषी उत्पन्न बाजार समिती गोडाउन ते उत्तरेस भवानी बार 
पर्यंत. 


स्थळ- बसस्थानक चा मागील भाग, कोंडवाडा, अंगणवाडी. 


उत्तर- हुसैना बी शेख मेहमुद यांचे घरापासून ते पूर्वेस आसीफ 
सौदागर यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 


पूर्व- आसीफ सौदागर यांच्या घरापासून ते दक्षिणेस सिलम सत्तार 
यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 





दक्षिण-सिलम सत्तार यांच्या घरापासून ते सिराजउद्दीन यांच्या 
घरापर्यंतचा भाग. 





पश्‍चिम-सिराजउद्दीन यांच्या घरापासून ते उत्तरेस हुसैना बी शेख 
मेहमुद यांच्या घरापर्यंतचा भाग. 





स्थळ- मुस्लीम कब्रस्थान, मधवा नाला, सरकारी विहीर. 





उत्तर- रऊफ खाटीक यांच्या घरापासून कोंडवाडापर्यंतचा भाग ते 
पुढे मांडवा मुख्य रस्त्याने शेख कलीम शेख सलीम यांचे घर 
ते शेखशेरू खान रहेमत खान यांचे घरापर्यंत. 





पूर्व- शेखशेरू खान यांच्या घरापासून कच्च्या रस्त्याने शेख इरफान 
शेख मस्तान यांचे घरापर्यंत ते पुढे असलम उल्ला हबीब 
उल्ला यांच्या घरापर्यंत. 








दक्षिण-असलम उल्ला हबीबउल्ला यांचे घरापासून मुस्लीम कब्रस्थान 
मधवा नाल्याचा भागापर्यंत. 





पश्‍चिम-मुस्लीम कब्रस्थान, मधवा नाल्याचा भाग ते रऊफ खाटीक 
यांच्या घरापर्यंत. 


(8) 


सर्वसाधारण महिला 


सर्वसाधारण महिला 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिला 


शैलेश नवाल, 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ 





भाग १-अ (असा.) (अ. वि. पु.) म.शा.रा.,अ.क्र.२. 
BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on him by Order No. SEC-MC-2020-CR-1-D-6, dated 6% February 
2020 and Order No. SEC-MC-2020-CR-6-D-06, dated 23% December 2020 of the State Election Commis- 
sioner, Maharashtra the Draft Order fixing the number of seats to be elected and the extent of the wards 
into which the said Nagar Panchayat area of Dharni Nagar Panchayat is to be divided and wards 
reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women (including 
women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as 
the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order bearing No. D-20-CR-election-WS-564- 
2021, dated 1** January 2020 was published as required by the proviso to sub-section (1) of the Section 10 
of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965, (Mah. XL 
of 1965) (hereinafter referred to as the “said Act”) for information of the residents of the Dharni Nagar 
Panchayat. After carefully considering the objections are received by me in respect of the said Draft 
Order, I, Shailesh Nawal, the Collector of the Amravati District in exercise of the powers conferred on me 
by sub-section (1) of Section 10 of the said Act, hereby make the following Order namely.— 


ORDER 
No. D-20-CR-Election-WS-77-2021.— 


Whereas, the Regional Director of Municipal Administration, Amravati by his Order No. RDMA- 
AMT-LRCO-Election-WS- 158-2020, dated 31* July 2020 issued under sub-section (2) of Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965) 
has fixed for the Dharni Nagar Panchayat, the number of Councillors to be elected and the number of 
seats to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and 
Women (including the elected and the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 


(1) The number of Councillors to be elected .. .. 17 


(2) The number of seats to be reserved-- 


(a) For the Scheduled Castes ii - 02 
(b) For the Scheduled Tribes .. .. 04 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 05 
(3) The total number of seats reserved for Women .. as 09 


(including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens). 


(4) Out of seats at serial number (3), the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
form amongest the seats reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at serial number (a), (b) and (c) 
respectively are as under :— 


(a) For the Scheduled Castes a ३३ Ol 
(b) For the Scheduled Tribes .. .. 02 
(c) For the Backward Class of Citizens .. .. 03 
(5) Number of seats reserved for Women as General category .. 03 


[Number of seats at Serial Number (3) minus number of 
seats at Serial Number (4)]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ ९ 





2. Nowtherefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC-MC-2020-CR-1-D-6, 
dated 6™ February 2020 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub-section (1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. 
I, Shailesh Nawal, the Collector of Amrawati District hereby, fix the number and extent of the wards into 
which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens as shown in the 
Schedule to this order. 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately 
following the date of this Order.— 


SCHEDULE 


Ward Name of Extent of the Ward If the seat is reserved 
No. the Ward, for whom i.e. whether 
if any S.C.,/S. T.,/Backward 
Class of Citizen Women/ 
(including 8.C., 5.T., B.C. 
Citizen Women) 


(1) (2) (3) (4) 


1 Location—Sub Divisional Office, Civil Court, SC Women 
Population-975 Circuit House, Water Tank. 


SC-186 North— From Gendabai Patorkar House to 
T Talai Road on the East side of Civil 
ST-360 टं 
ourt. 


East— Talai Road from Civil Court to Talai 
Road to Amravati Burhanpur Road 
near C........ Banglow. 


South— From Kharishchan Banglow on 
Amravati-Burhanpur Road to West of 
Police Station, West main Road. 


West— From the West side of Police Station, 
from the Water Tank to the wall com- 
pound of sub - District Hospital to 
Gendabai Patorkar House. 





2 Location—Forest Depo, Gajanan Maharaj sc 
Population-944 Temple, Project Office. 
SC-187 North— From the house of Shri. Umesh 


ST-350 Sawarkar to Forest Depot area to 
Gajanan Maharaj Temple. 


East— Gajanan Maharaj Temple to South 
side of Forest Depot. 


South— Forest Depot to Kids Care Convent. 


West—- From Kids Care to via Swami 
Samarth, along with Dilip Hirode 
house, along with Tahsil. 


3 Location—Girls Hostel Adivasi, Radhakrushn BCC Women 
Population-858 Temple, Kasturba Gandhi School, 
Tahsil Depot. 
North— From the house of Dr. Jirafe vhaya 
Zilha Parishad Girls School to Project 


Officer quarter on Amravati- 
Burhanpur Road West. 





SC-93 
ST-161 


अ.-एक-अ-३ (१७१२). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ 





(1) 


4 
Population- 1030 
SC-211 
ST-330 


5 
Population- 962 
SC-208 
ST-376 


6 
Population- 1231 
SC-76 
ST-421 


7 
Population- 1118 
SC-48 
ST-484 


(2) 


East— 


South— 


West— 


SCHEDULE— Conta. 
(3) 


From the quarter of Project Officer via 
Tahsil Quarters to West side open land 
of Government to Diilip Hirode house 
to Kachcha Road near Convent. 


From the convent via lay-out of Anil 
Malviya to West side of Dr. Jirafe’s 
House. 


From the house of Dr. Jirafe’s to North 
side of Zilla Parishad Girls School. 


Location—Electric D.P. Tahsildar Quarter. 


North— 


East— 


South— 


From the Kachcha house of Sukhram 
Thakre via South side of Sitaram 
Lathe’s house to Subhash. 


From the house of Subhas Meghulal 
Uike to Santosh Bais and Rajkumar 
Mohod’s house along with Paving 
Block road. 


From the house of Rajkumar Mohod 
to Omji Kirana. 


Location—Back side of Police Station, 


North— 


East— 


South— 


West— 


Anganwadi, Public Well. 


From the Dinesh Malviya’s Survey 
No. 04 to West side of house of 
Lakshmibai. 


From the house of Lakshmibai Ghan 
to house of Vilas Khandare. 


From the Vilas Khandare house to 
house of Raju Gunthu. 


Raju Gunthu to area of Dinesh 
Malviya’s Farm 


Location—Old Coolege, Back side of Post Office. 


North— 


East— 
South— 
West— 


From the house of Jagdish Murle to 
East side of Circle Officer Quarter. 


Circle Officer to Post Office, South. 
Post Office to house of Vijay Bansod. 


House of Vijay Bansod to House of 
Gulam Murtaja to North side of 
Jagdish Murle’s. 


Location—Side area of Jayasthambh, 


North— 


East— 


Anganwadi. 


From the house of Subhash Kochalkar 
to East side of Bansilal Bhilawekar’s 
house. 


From the house of Bansilal Bhilawekar 
to house of Mohan Parihar. 


(4) 


ST Women 


ST 


BCC 


Open 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ 





(1) 


8 
Population- 748 
SC-24 
ST-176 


9 
Population- 986 
SC-107 
ST-161 


10 
Population-787 
Sc-11 
ST-52 


11 
Population-74 1 
SC-49 
ST-102 


(2) 


SCHEDULE—Contd. 
(3) 


South— From the house of Mohan Parihar to 
Ashok Malviya. 


West— From the house of Anvar Sattar house 
West via Ravi Patel to house of 
Subhash Kochalkar. 


Location—Old ITI, Deep Area, Godown. 


North— Along wih Kachcha road near Mansur 
Kha Jahur Kha’s house to house of 
Alfred Waghmare. 


East— From the house of Alfred Waghmare 
via Ajit Singh Pawar (contracter) to 
house of Sharfushekh Navab to Sajjo 
Bee Shekh Husain’s house to Godown 
of Amin Seth. 


South— From the godown of Amin Seth to farm 
of Kharve, West side. 


West— From the Survey No. 203 (farm of 
Kharve) via Harungu Lamrasul, 
Public borewell to. 


Location—Tingraya Road, Madhuban Hotel, 
Petrol Pump. 


North— From the house of Shalikram Metkar 
on Tingraya road to house of Manohar 
Chaukse, East side. 


East— From the house of Manohar Chaukse 
on Amravati Burhanpur road South 
side via Petrol Pump. 


South— Kachcha road open land of Ramprasad 
Gupta on Amravati-Burhanpur road 
via house of Hakim. 


West— From the Nala of Survey No. 184, 
Tingarya road to house of Shalikram 
Metkar, North side, borewell. 


Location—Area of Infront of Dayaram Chauk, 
Malviya Guest House. 


North— From the house of Vasudev Malviya 
to house of Pandit Dhanewar, East. 


East— From the house of Pandit Dhanewar 
to J. K. Watch Shop, South. 


South— From J. K. Watch Shop to Bhavani 
Cloth Shop West. 


West— From Bhavani Cloth Shop to house of 
Vasudev Malviya. 


Location—Santhoshi Mata Temple, Bank of 
Maharashtra Office, State Bank of 
India Office. 


North— From Sharfuddin (Jamdar) to Vinod 
Chavan, East (Radhakrushn Lay-out 
Survey No. 85). 


(4) 


ST 


Open 


BCC 


Open Women 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ 





(1) 


12 
Population- 1048 
5९-38 
ST-296 


13 
Population- 619 
SC- 16 
ST- 10 


14 
Population- 1048 
SC- 136 
ST- 42 


15 
Population- 1089 
SC- 98 
ST- 64 


(2) 


East— 


South— 


West— 


SCHEDULE— Contd. 
(3) 
From house of Vinod Chavan 


(Radhakrushn Lay-out Survey No. 85) 
to house of Kishor Mahajan South. 


From house of Kishor Mahajan to 
house of Rajjak Dosani. 


From the house of Rajjak Dosani to 
house of Sharfuddin, South. 


Location—Kali Mata Temple, Mullaji Masjid, 


North— 


East— 


South— 


Church. 


From Church on Amravati-Burhanpur 
Road to Sitaram Nagari East area 
(Survey No. 91) 


From Survey No. 91 to from of Shakur 
Maulana (Survey No. 62) 


From Survey No. 62 to stand post near 
Kalinkamata Temple. 


Location—Ram Temple, Survey No. 126, 


North— 


East— 


South— 


West— 


Market Area. 


From shop of Sudhakar Pakade to 
house of Shabbier Mullaji. 


From the house of Shabbir Mullaji to 
house of Jikara Majid, South. 


From house of Jikarabdul Majid to 
shop of Ashok Chawala, West. 


From the shop of Ashok Chawala to 
shop of Sudhakar Pakade, North. 


Location—Big Market, Ice Factory, Darul-Ulum 


North— 


East— 


South— 


West— 


Madarsa. 


From the house of Shekh Farukh via 
House of Gaffar Kachchi on concrete 
Road, Sunil More, Dilip. 


From Sawadatkar Lodge on Amravati- 
Burhanpur Road to farm area of Abid 
Husain Survey. 


From farm area of Abid Husain Sur- 
vey No. 183 and Hotel of Appa Patil to 
house of Shekh Farukh. 


From farm area of Abid Husain Sur- 
vey No. 183 and Hotel of Appa Patil to 
Survey No. 168. 


Location—Back area of Bhavani Bar, APMC, 


North— 


East— 


South— 


West— 


Dubai Mohalla. 


From Bhavani Bar to Muslim 
Kabrasthan, East Madhava Naala. 


From Muslim Kabrasthan to Survey 
No. 188, South (Madhva Naala). 


From Survey No. 188, South (Madhva 
Naala) to APMC Godown. 


From APMC Godown to Bhvani Bar, 
North. 


(4) 


ST Women 


BCC Women 


Open Women 


Open Women 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी २१, २०२१/माघ १, शके १९४२ १३ 





SCHEDULE—Contd. 
(1) (2) (3) (4) 


16 Location—Anganwadi, Back Area of Bus Stand. Open 
Population- 770 
SC- 33 North— From the house of Husaina Bee 
ST- 21 Shekh Mehmud to house of Asif 


Saudagar, East. 


East— From the house of Asif Saudagar to 


house of Silam Sattar, South. 


South— From the house of Silam Sattar to 


house of Sirajuddin. 


West— From the house of Sirajuddin to 
house of Husaina Bee Shekh 


Mehmud. 


17 Location—Muslim Kabrasthan, Madhava Naala, BCC Women 
Population- 807 Public Well. 
SC- 16 
ST- 87 North— From the house of Rahuf Khatik to 
Kondwada to house of Shekh Kalim, 
Shekh Salim on Shekh Mandwa 
Main Road to house of Shekh Sheru 


Khan Rahmat Khan. 


East— From house of Shekh Sheru Khan via 
along with Kachcha Road to house of 
Shekh Irfan Shekh. 


South— From house of Asalm-ulla-Habib to 
Muslim Kabrasthan near Madhava 
Naala. 


West— From part of Muslim Kabrastan Naala 
to Rauf Khatik’s House. 


Amravati : SHAILESH NAVAL, 
Dated the 20" January 2020. Collector, Amravati. 


अ.-एक-अ-४ (१७१२). 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


